शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून 
वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या 
नावात बदल करण्यास शासन मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५८/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २८ जून, २०२३. 


वाचा :- संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/ 
२०२३/५११, दि.०६.०६.२०२३. 


प्रस्तावना : कौंसिळ ऑफ आर्किटेक्चर, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचाळक, तंत्रशिक्षण यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन पत्रान्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, वास्तुशास्त्र 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या नावात बदल करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : कौंसिळ ऑफ आर्किटेक्वर, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ खालील तक्त्यात 
दर्गविल्याप्रमाणे संस्थांच्या नावामध्ये बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


अ.क्र.। डीटीई संस्थेचे सध्याचे नाव संस्थेच्या नावातील प्रस्तावित बदल 
कोड 
| , | ५१५८ | एमव्हीपी समाजाचे कॉलेज | मराठा विद्या प्रसारक समाजाचे शरदचंद्रजी 
ऑफ आर्किटेक्चर. पवार कॉलेज ऑफ आर्किटेक्वर. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२६१२३३०७२४०८ असा आहे. हा 
area डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ANIL RAGHUNATH 
KATKAR 


(अनिल काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, नाशिक (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
३) कुलसचिव, संबंधित विद्यापीठ (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५८/तांशि-४ 


४) प्राचार्य, संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

५) कौंसिळ ऑफ आर्किटेक्वर, इंडिया हेंबीटॅट सेंटर, कोअर-६ ए, १ ला मजला, लोधी रोड, 
नवी दिल्ली-११० ००३. 

६) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग), नवी दिल्ली. 

७ निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


